अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या 
तथापि, जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न 
शकलेल्या अथवा अन्य जात वैधता प्रमाणपत्र सादर 
केलेल्या पोलीस विभागातील अपर पोलीस 
महासंचालक व संचालक, पोलीस बिनतारी 
संदेश,म.रा.,पुणे कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील 
घटकांचे आस्थापनेवर अधिसंख्य पदे निर्माण 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पीडब्ल्युएस-०५२०/प्र.क्र.२३३/पोल-४, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २१ डिसेंबर, २०२०. 


Pat: १) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, दि.२१.१२.२०१९. 

२) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग,क्र.बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१८७-ओ/१६-ब, दि.३०.०६.२०२० 

३) शासन शुध्दीपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१८७-ओ/१६-ब, 
दि.२८.९.२०२० 

४) शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र.आंक-१००१/प्र.क्र.२९/२००१/वित्तीय सुधारणा,दि.१०.०९.२००१. 

५) अपर पोलीस महासंचालक व संचालक,पोळीस बिनतारी संदेश, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.ई-प्रलि-२/अधिसंख्य पदे/अधि-कर्म/निर्माण व वर्ग/२०२०/पुणे/४६२१,दि.१४.०१.२०२० व 
दि.२५.११.२०२० चे पत्र. 


प्रस्तावना- 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील दि.२१.१२.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि, जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न डाकलेल्या अथवा 
अन्य मागास प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱयांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण 
करुन त्यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. तसेच सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या दि.३०.०६.२०२० चा शासन निर्णय व दि.२८.०९.२०२० च्या शुध्दीपत्रकान्वये सदर अधिसंख्य पदे 
निर्माण करण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना देण्यात आले आहेत. त्यानुसार गृह विभागाच्या 
अधिपत्याखालील अपर पोलीस महासंचालक व संचालक,पोलीस बिनतारी संदेश, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
विभागाच्या आस्थापनेवरील एकूण ५७ अधिकारी/कर्मचारी यांच्याकरीता ५७ अधिसंख्य पदे अपर पोलीस 
महासंचालक व संचालक,पोलीस बिनतारी संदेश, महाराष्ट्र राज्य,पुणे विभागाच्या आस्थापनेवर निर्माण 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

अपर पोलीस महासंचालक व संचालक,पोळीस बिनतारी संदेश, महाराष्ट्र राज्य,पुणे विभागाच्या 
आस्थापनेवर अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्त झालेल्या तथापि जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न 
शकलेल्या अथवा अन्य मागास प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या, जातवैधता प्रमाणपत्राबाबत 


शासन निर्णय क्रमांकः पीडब्ल्युएस-०५२०/प्र.क्र.२३३/पोल-४ 


न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित असलेल्या तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने सेवा समाप्त केलेल्या 
अधिकारी/कर्मचारी यांना पुनर्नियुक्ती देण्यासाठी गृह विभागाच्या अधिपत्याखाळील अपर पोलीस 
महासंचालक व संचालक,पोलीस बिनतारी संदेश, महाराष्ट्र राज्य,पुणे विभागाच्या आस्थापनेवर या शासन 
निर्णयान्वये ५७ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात येत आहेत. 


१) विवरणपत्र क्रमांक १:- जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न हकलेल्या अथवा अन्य मागास 
प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या, जातवैधता प्रमाणपत्राबाबत न्यायालयीन प्रकरणे 
प्रलंबित असलेले एकूण ५२ अधिकारी/कर्मचारी. 

२ विवरणपत्र क्रमांक २:- जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने सेवा समाप्त केलेले कर्मचारी एकूण ५. 

३ विवरणपत्र क्रमांक ३:- कार्यालयनिहाय व संवर्गनिहाय निर्माण करण्यात येत असलेल्या 
अधिसंख्य पदांची संख्या. 

४ ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांचे अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याच्या जात 
पडताळणी समितीच्या निर्णयाच्या विरोधात मा.न्यायालयामध्ये याचिका प्रलंबित असतील अशा प्रकरणी 
सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन १६ ब यांच्या शासन निर्णय दि.२१.१२.२०१९ मधील ३ (क) येथील 
सूचनेनुसार संबंधित कार्यालयाने मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे दि.०६.०७.२०१७ चे आदेशा संबंधित न्यायालयाच्या 
निदर्शनास आणून अशी प्रकरणे तात्काळ निकाली काढण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी. तद्नंतर 
सदर कर्मचारी यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याबाबत सबंधित कार्यालयाने आदेशा निर्गमित करावेत. 
तसेच या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र १ व २ मधील ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग 
करण्याबाबत/न करण्याबाबत मा.न्यायाधिकरण अथवा मा.न्यायालयाचे विवक्षीत असे काही आदेश असतील 
अशा प्रकरणी प्रकरणनिहाय वस्तुस्थिती तपासून मा.न्यायाधिकरण अथवा मा.न्यायालयाच्या आदेशानुसार 
पुढील कार्यवाही करण्याची जबाबदारी संबंधीत कार्यालयाची राहील. अशा प्रकरणी हे आदेश लागू नसतील. 


4) या शासन निर्णयान्वये अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात येणारे अधिकारी/कर्मचारी सध्या ज्या 
पदावर कार्यरत आहेत त्या पदाचे अधिसंख्य पद निर्माण करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत 
असून, सदर अधिसंख्य पद तात्पुरत्या स्वरुपात ११ महिन्यांकरीता किंवा संबंधित अधिकारी/कर्मचारी सेवेत 
राहिले असते तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत 
अस्तित्वात राहील. 


६) सामान्य प्रशासन विभाग दि.२१.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयापुर्वी सेवासमाप्त करण्यात आलेले 
अधिकारी व कर्मचारी हे सेवासमाप्तीपुर्वी ज्या पदावर कार्यरत होते, त्या पदासाठी तात्पुरत्या स्वरुपात या 
शासन निर्णयान्वये निर्माण केलेले अधिसंख्य पद दि.३१.१२.२०१९ पासून ११ महिन्याकरिता किंवा ते सेवेत 
राहिले असते तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत यापैकी जे आधी घडले तोपर्यंत 
अस्तित्वात राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीडब्ल्युएस-०५२०/प्र.क्र.२३३/पोल-४ 


७) अधिसंख्य पदाच्या वेतनावर येणारा खर्च हा संबंधित अधिकारी/कर्मचारी सध्या ज्या विभागात/ 
कार्यालयात कार्यरत आहेत त्या विभागाच्या/कार्यालयाच्या वेतनासंबंधीच्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावा आणि संबंधित वित्तीय वर्षाच्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


८) हा शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दि.२१.१२.२०१९ व शासन निर्णय क्र.बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१८७ ओ/१६-ब, दि.३०.०६.२०२० च्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


९) सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२०१२२२१५०५४४४२२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Somnath Vasant Pot: 


Somnath -.. उ 
शः ostalCode=400032, $॥॥०॥५॥ 
2.5.4.20=4d677dcd1 bc3bed55a48ddbdaad925a6651c5d43a12 
d84cf305d3ff791ea7f16, 


17e9c3c1 ef20b007fefc5a1flec0e69f06 1 648d4f8 
a Sa n (0 a re 97d5822e9f0e56899502e0, cn=Somnath Vasant Pots 


Date: 2020.12.22 15:13:49 +05'30' 


(सोमनाथ पोटरे) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. अपर पोलीस महासंचालक व संचालक,पोळीस बिनतारी संदेश, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
२. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

४. संचालक, लेखा व कोषागरे,मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी,बांद्रा,मुंबई-४०० ०५१. 

६. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

७. उप सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन १६-ब),मंत्रालय,मुंबई. 

८. निवडनस्ती पोल-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात येणारे अधिकारी/कर्मवारी सध्या ज्या पदावर कार्यरत आहेत त्या पदाचे अधिसंख्य पद निर्माण करुन, तात्पुरत्या 
स्वरुपात ११ महिन्यांकरीता किंवा असे अधिकारी/कर्मचारी सेवेत राहिले तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत यापैकी जे आधी 
घडेल तोपर्यंत सदर अधिकारी /कर्मचारी यांच्याकरीता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याबाबतचे 


विवरणपत्र-९ 
अ. धकारी /कर्मचारी | सध्या काय TAC पध्य शासन सेवेतील । अधिसंख्य पदावर अधिसंख्य पद निर्माण 
क्र नाव पद व गट नेमणूकीचे नियुक्तीचा | सेवा वर्ग करण्यात करावयाचे कार्यालय 
ठिकाण दिनांक आल्याचा दिनांक 
१ । श्री.बाराः कैलास | पोलीस निरीक्षक, बि.सं. | ०९.१२.१९८६ । दि.२७.११.२०२० पोलीस अधीक्षक, 
रामाजी (अभि), गट अ 
२ | श्री.निमजे प | स्वीय सहाय्यक, गट ब॒। संचालक १५.०४.१९९१ | दि.१२.११.२०२० अपर पोलीस महासंचालक व 
मधूकरराव आस्थापना, पुणे संचालक पोलीस बिनतारी संदेश, 
म.रा.,पुणे यांचे कार्यालय 
३ | श्री.राणे गजानन रामेश्वर | पोर्डान,बि.सं.(ऑभ), ठाणे शहर ०१.०८.१९८८ | दि.०४.०२.२०२०  । पोलीस आयुक्‍त,ठाणे शहर 
राव गट-ब (अराजपत्रीत) 
४ श्री.नारळे राजेश पुरुषोत्तम | पोउनि,बि.सं.(आभि), वाशिम १०.०९.१९८८ | दि.०४.०२.२०२०  । पोलीस अधीक्षक, वाशिम 
गट-ब (अराजपत्रीत) 
५ | श्री.कारु प्रकाश रामभाऊ | पोउनि,बि.सं.(अभि), नागपूर ग्रामिण । १२.०९.१९८८ | दि.०४.०२.२०२० पोलीस अधीक्षक,नागपूर ग्रामीण 
गट-ब (अराजपत्रीत) 
६ | श्रो.तायडे अनिल मधूकर | सपोउनि (रेडिओ। यवतमाळ ३१.१०.१९८९ | दि.०४.०२.२०२० । पोलीस अधीक्षक,यबतमाळ 
यांत्रिको) गट-क 
७ । श्री.केदार दिपक नरहर | ash (रेडिओ गोंदिया १९.०७.१९८४ | दि.०४.०२.२०२० पोलीस अधीक्षक,गोंदिया 
यांत्रिक) गट-क 
८ | श्री.सोनोने संजय मधूकर | सपोउनि (रेडिओ किम ०१.११.१९८९ | दि.०४.०२.२०२० | पोलीस अधीक्षक, 
यांत्रिक) गट-क 
९ | श्रो.जाधव संजय | सपोउनि (रेडिओ शिंगी ०८.११.१९८९ । दि.०४.०२.२०२० पोलीस अधीक्षक,सां 
गोरखनाथ यांत्रिको) गट-क 
१० | श्री.कोळी यल्लप्पा | सपोर्डाने (रेडिओ सोलापूर शहर । १६.०१.१९९० | दि.०४.०२.२०२० । पोलीस आयुक्‍त, सोलापूर शहर 
जगन्नाथ यांत्रिको) गट-क 


अ. धकारी /कर्मचारी | सध्या कार्य पलेले पध्य शासन सेवेतील | अधिसंख्य पदावर अधिसंख्य पद Frat 
क्र नाव पद व गट नेमणूकीचे नियुक्तीचा | सेवा वर्ग करण्यात करावयाचे कार्यालय 
ठिकाण दिनांक आल्याचा दिनांक 
920 श्री.नागपुरकर अमोल । सपोर्ठाने (रेडिओ नागपूर परिक्षेत्र | १४.०१.१९९४ | दि.०४.०२.२०२० पोलीस उप अधिक्षक बि.सं. 
पांडूरंग यांत्रिको) गट-क नागपूर परिक्षेत्र 
(पो.अ.बि.सं.पुर्व विभाग नागपूर 
आस्थापना) 
१२  श्री.पंकज गुलाबराव | सपोर्ठाने (रेडिओ नागपूर शहर || १८.०२.१९९७ | दि.०४.०२.२०२० पोलीस आयुक्‍त, नागपूर शहर 
खोब्रागडे यांत्रिकी) गट-क 
१३ | श्री.सोनटक्के पुधीर | सपोर्डाने (रेडिओ परावती शहर | ०१.१२.१९९४ | दि.०४.०२.२०२० | पोलीस आयुक्‍त, अमरावती शहर 
पांडूरंग यांत्रिकी) गट-क 
१४ | श्री.लांभाते शंकर विठोबा | सपोर्डाने (रेडिओ नागपूर परिक्षेत्र | २०.१०.१९८९ | दि.०४.०२.२०२० पोलीस उप अधिक्षक बि.सं. 
यांत्रिकी) गट-क नागपूर परिक्षेत्र 
(पो.अ.बि.सं.पुर्व विभाग नागपूर 
आस्थापना) 
१५ | श्रो.कोळी संतोष गुलाब । wash (प्रमुख ठाणे ग्रामीण ०१.०२.१९९० | दि.०४.०२.२०२० पोलीस अधीक्षक,ठाणे ग्रामीण 
यंत्रचालक) गट-क 
१६ । श्रो.लव्हाळे दिलीप बसंत | wish (प्रमुख पराव ०१.०२.१९९० | दि.०४.०२.२०२० पोलीस उप अधिक्षक बि.सं. 
यंत्रचालक) गट-क परिक्षेत्र अमरावती परिक्षेत्र, अमरावती 
(पो.अ.बि.सं.पुर्व विभाग नागपूर 
आस्थापना) 
१७ | श्री.जाधव अरुण नारायण | सपोर्डान (प्रमुख मुंबई शहर ०१.११.१९८९ | दि.०४.०२.२०२० पोलीस उप आयुक्त,बि.सं,मुंब् 
यंत्रचालक) गट-क शहर 
१८ | श्री.बोकाडे मुकुंद गणपत | UR (प्रमुख पराव ०१.११.१९८९ | दि.०४.०२.२०२० पोलीस उप अधिक्षक बि.सं. 
यंत्रचालक) गट-क परिक्षेत्र अमरावती परिक्षेत्र, अमरावती 
(पो.अ.बि.सं.पुर्व विभाग नागपूर 


आस्थापना) 


अ. धकारी /कर्मचारी | सध्या कार्य पलेले पध्य शासन सेवेतील | अधिसंख्य पदावर अधिसंख्य पद निर्माण 
क्र नाव पद व गट नेमणूकीचे नियुक्तीचा | सेवा वर्ग करण्यात करावयाचे कार्यालय 
ठिकाण दिनांक आल्याचा दिनांक 
१९ | श्री.खापेकर गणेश | सपोर्डान (प्रमुख पराव ०१.०२.१९९० | दि.०४.०२.२०२० पोलीस अधीक्षक,अमराव 
रोहिदास यंत्रचालक) गट-क ग्रामीण ग्रामीण 
20 श्री.भिंगारे वसंत लिंगप्पा । सपोर्ठान (प्रमुख गट क्र.२पुणे | ०८.०२.१९९४ । दि.०४.०२.२०२० समादेशक रा.रा.पो.बल गट क्र.२ 
यंत्रचालक) गट-क पुणे 
२१ | श्री.गाडेकर विजय रामचंद्र | सपोर्डान (प्रमुख पराव ०१.०२.१९९० | दि.०४.०२.२०२० पोलीस अधीक्षक,अमराव 
यंत्रचालक) गट-क ग्रामीण ग्रामीण 
२२ । श्री.निखारे प्रविण बाबुराव | पोलीस हवालदार | ०१.०२.१९९० | दि.०४.०२.२०२० पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली 
(यंत्रचालक) गट-क 
२३ । श्री.सोरते अरुण पंढरीनाथ | पोलीस हवालदार | २३.०१.१९९० । दि.०४.०२.२०२० पोलीस अधीक्षक, 
(यंत्रचालक) गट-क 
२४ । श्री.सोनकुसरे किशोर | पोलीस हवालदार गोंदिया ०१.०२.१९९० | दि.०४.०२.२०२० पोलीस अधीक्षक,गोंदिया 
मनोहर (यंत्रचालक) गट-क 
२५ | श्री.उमरेडकर यशवंत | पोलीस हवालदार लोहमार्ग अजनी | ०१.०२.१९९० | दि.०४.०२.२०२० पोलीस अधीक्षक,लोहमार्ग 
महादेव (यंत्रचालक) गट-क नागपूर 
२६ । श्री.सनगाळे विलास | पोलीस हवालदार गट क्र.१९ नबी | ०१.०२.१९९०  । दि.०४.०२.२०२० समादेशक रा.रा.पो.बल गट 
रुस्तम (यंत्रचालक) गट-क मुंबई क्र.११ नवी मुंबई 
२७ । श्री.सोनकुसळे विनायक | पोलीस हवालदार परावती शहर | ०१.०२.१९९० | दि.०४.०२.२०२० पोलीस आयुक्‍त, अमरावती शहर 
पांडूरंग (यंत्रचालक) गट-क 
२८ | श्री.नंदनकर चंदशेखर | पोलीस हवालदार a | ०१.०२.१९९०  । दि.०४.०२.२०२० पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली 
विठोबा (यंत्रचालक) गट-क 
२९ | श्री.खडगे राजू मोतीराम । पोलीस हवालदार ठाणे हहर  । ०१.०२.१९९०  । दि.०४.०२.२०२० पोलीस आयुक्‍त,ठाणे शहर 
(यंत्रचालक) गट-क 
३० । श्री.नंदनवार  प्रेमदास | पोलीस हवालदार गडचिरोली ०२.०७.१९९२ । दि.०४.०२.२०२० पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली 
सोमाजी (यंत्रचालक) गट-क 
३१ । केतकर संजय नारायण । पोलीस हवालदार | १८.०२.१९९४ । दि.०४.०२.२०२० पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली 


(यंत्रचालक) गट-क 


अ. धकारी /कर्मचारी | सध्या कायं Te पध्य शासन सेवेतील | अधिसंख्य पदावर अधिसंख्य पद निर्माण 
क्र नाव पद व गट नेमणूकीचे नियुक्तीचा | सेवा वर्ग करण्यात करावयाचे कार्यालय 
ठिकाण दिनांक आल्याचा दिनांक 
३२ | MAR चंद्रकांत विठुल । पोलीस हवालदार गट क्र.५ दो २७.०१.१९८९ | दि.०४.०२.२०२० समादेशक रा.रा.पो.बल गट क्र.५ 
(यंत्रचालक) गट-क दोंड 
३३ | श्री.बावलेकर अनिल | पोलीस हवालदार पुंबई शहर २७.०१.१९८९ | दि.०४.०२.२०२० पोलीस उप आयुक्‍त,बि.सं,मुंब 
मोहन (यंत्रचालक) गट-क शहर 
३४ | श्री.ठाकुर चंद्रपाल सुमेर | पोलीस हवालदार गोंदिया ०१.०२.१९९० | दि.०४.०२.२०२० पोलीस अधीक्षक,गोंदिया 
सिंग (यंत्रचालक) गट-क 
३५ | श्री.जावळे गर्जेद्र चिव पोलीस हवालदार 1. | १६.०६.१९९८ | दि.०४.०२.२०२० पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली 
(यंत्रचालक) गट-क 
३६ | श्री.साबळे अनिल | पोलीस हवालदार संचालक १५.०६.१९९२ | दि.०४.०२.२०२० अपर पोलीस महासंचालक व 
भालचंद्र (यंत्रचालक) गट-क आस्थापना पुणे संचालक पोलीस बिनतारी संदेश, 
म.रा.,पुणे यांचे कार्यालय 
३७ | श्री.मोरे अविनाश माणिक | पोलीस हवालदार मुंबई शहर १३.०८.२०१६ | दि.०४.०२.२०२० पोलीस उप आयुक्त,बि.सं,मुंब् 
(यंत्रचालक) गट-क शहर 
३८ | श्री.तेलग योगेश भिमराव | पोलीस हवालदार पुंबई शहर १३.०८.२०१६ | दि.०४.०२.२०२० पोलीस उप आयुक्‍त,बि.सं,मुंब 
(यंत्रचालक) गट-क शहर 
३९ | श्रो.पवार भारत राजेश  । पोलीस हवालदार धुळे १३.०८.२०१६ | दि.०४.०२.२०२० पोलीस अधीक्षक,धुळे 
(यंत्रचालक) गट-क 
४० | श्री.नाटकरे लक्ष्मण | पोलीस हवालदार गट क्र.७ दों १३.०८.२०१६ | दि.०४.०२.२०२० | समादेशक रा.रा.पो.बल गट क्र.७ 
व्यंकटराव (यंत्रचालक) गट-क दौंड 
४१ । श्रो.गांधले  सोमिनाथ | पोलीस हवालदार गट क्र.७ दौ १३.०८.२०१६ | दि.०४.०२.२०२० । समादेशक रा.रा.पो.बल गट क्र.७ 
गोवर्धन (यंत्रचालक) गट-क दौंड 
४२ | श्री.मेघमाळे पीका | पोलीस हवालदार नांदेड १३.०८.२०१६ | दि.०४.०२.२०२० पोलीस अधीक्षक,नांदेड 
नारायणराव (यंत्रचालक) गट-क 
४३ | SSE अनंत नरहरी | पोलीस हवालदार बीड १४.१२.१९८८ | दि.०४.०२.२०२० पोलीस अधीक्षक,बीड 


(वीजतंत्री) गट-क 


अ. धकारी /कर्मचारी | सध्या कार्य Te पध्य शासन सेवेती अधिसंख्य पदावर अधिसंख्य पद निर्माण 
क्र नाव पद व गट नेमणूकीचे नियुक्तीचा | सेवा वर्ग करण्यात करावयाचे कार्यालय 
ठिकाण दिनांक आल्याचा दिनांक 
४४ | श्री.साळावकर रमेश जान | पोलीस हवालदार मुंबई शहर ०३.०३.१९९३ | दि.०४.०२.२०२० पोलीस उप आयुक्त,बि.सं,मुंब् 
(बोजतंत्री) गट-क शहर 
४५ | श्री.सांगळे बाबुराव | पोलीस हवालदार मराव १७.१२.१९८८ । दि.०४.०२.२०२० पोलीस अधीक्षक,अमराव 
मोतीराम (बोजतंत्री) गट-क ग्रामीण ग्रामीण 
४६ | ate चंद्रकांत | पोलीस हवालदार नाशिक ग्रामीण । २४.०८.२०१६ | दि.०४.०२.२०२० पोलीस अधीक्षक,नाशिक ग्रामीण 
यशवंत (वीजतंत्री) गट-क 
४७ | श्री.हिलम विष्णू आण पोलीस हवालदार (स्तंभ रायगड ०७.११.१९९६ | दि.०४.०२.२०२० पोलीस अधीक्षक,रायगड 
कारागीर) 
गट-क 
४८ । श्री.नंदनबार किशोर | पोलीस हवालदार (स्तंभ non 03.20.2228 । दि.०४.०२.२०२० पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली 
प्रभुदास कारागीर) 
गट-क 
४९ | श्री.धरणकर गोविंद | पोलीस शिप ठाणे ग्रामीण ०२.०१.१९९१ | दि.०४.०२.२०२० पोलीस अधीक्षक,ठाणे ग्रामीण 
काशिनाथ (कर्मशाळा मदतनीस) 
गट-क 
Go | श्री.ठाकरे चतुर भागा पोलीस शिपाई फोर्स वन मुंबई । २६.०८.१९९१ | दि.०४.०२.२०२० विशेष पोलीस महानिरीक्षक फोर्स 
(कर्मशाळा मदतनीस) वन,मुंबई 
गट-क 
५१ | श्री.भिका प्रकाश नारायण | पोलीस शिप पुंबई शहर ०२.०८.१९९३ | दि.०४.०२.२०२० पोलीस उप आयुक्‍त,बि.सं,मुंब 
(कर्मशाळा मदतनीस) शहर 
गट-क 
५२ | श्री.ज्ञानेश्वर रामभाऊ कार्यालय अधीक्षक गट- संचालक १०.०७.१९८५ | दि.०९.११.२०२० अपर पोलीस महासंचालक व 
निमजे ब आस्थापना पुणे संचालक पोलीस बिनतारी संदेश, 


म.रा.,पुणे यांचे कार्यालय 


यांच्यासाठी अधिसंख्य पद निर्माण करुन सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याबाबतचे विवरणपत्र 


सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन १६ ब यांच्या दि.२१.१२.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार, सेवा समाप्त केलेल्या अधिकारी/कर्मचारी 


विवरणपत्र-२ 
अ. धकारी /कर्मचारी सध्या कायं पध्य शासन पेवा समाप्त | अधिसंख्य । अधिसंख्य पद निर्माण 
क्र नाव असलेले पद व गट | नेमणूकीचे सेवेतील करण्यात । पदावर सेवा | करावयाचे कार्यालय 
ठिकाण नियुक्तीचा | आल्याचा |। वर्ग करण्यात 
दिनांक दिनांक आल्याचा 
दिनांक 
१. | श्री.सुनिल प्रताप ठाकुर ॒ । पोलीस हवालदार संचालक ०१.११.२०१० | ११.११.२०१० ।०४.०२.२०२० अपर पोलीस 
(बोजतंत्री) गट-क आस्थापना महासंचालक व संचालक 
पोलीस बिनतारी संदेश, 
म.रा.,पुणे यांचे कार्यालय 
२. । श्री.अंगद पोपट ast पोलीस हवालदार संचालक २५.१०.२००७ | १४.०८.२००८ | ०४.०२.२०२० अपर पोलीस 
(यंत्रचालक) गट-क आस्थापना महासंचालक व संचालक 
पोलीस बिनतारी संदेश, 
म.रा.,पुणे यांचे कार्यालय 
३ | श्री.माणिक वाल्मिक घंटे | पोलीस हवालदार संचालक २५.१०.२००७ | ०४.०८.२००८ | ०४.०२.२०२० अपर पोलीस 
(यंत्रचालक) गट-क आस्थापना महासंचालक व संचालक 
पोलीस बिनतारी संदेश, 
म.रा.,पुणे यांचे कार्यालय 
४ | श्री.बारापात्रे नंदकुमार | पोलीस हवालदार संचालक १९.०३.२००८ | ०७.१०.२०११ |।०४.०२.२०२० अपर पोलीस 
सोमाजी (यंत्रचालक) गट-क आस्थापना महासंचालक व संचालक 
पोलीस बिनतारी संदेश, 
म.रा.,पुणे यांचे कार्यालय 
५ | श्री.ठाकुर ज्ञानेश्‍वर मंगल | पोलीस हवालदार संचालक २५.१०.२००७ | ०७.१०.२०११ ।०४.०२.२०२० अपर पोलीस 
(यंत्रचालक) गट-क आस्थापना महासंचालक व संचालक 
पोलीस बिनतारी संदेश, 
म.रा.,पुणे यांचे कार्यालय 


सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन १६ ब यांच्या FE. 22.22. 2028 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 


अ.ज.प्रवर्गातील अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यासाठी कार्यालय निहाय माहिती 


विवरणपत्र-३ 
अ.क्र. अधिसंख्य पदे निर्माण करावयाचे ठिकाण | पदांची संख्या | 
g पोलीस आयुक्‍त,ठाणे शहर २ 
२ अपर पोलीस महासंचालक व संचालक पोलीस बिनतारी संदेश, म.रा.,पुणे ८ 
=. पोलीस आयुक्‍त, नागपूर शहर g 
¥ पोलीस आयुक्‍त, अमरावती शहर २ 
ष्‌ पोलीस आयुक्‍त, सोलापूर शहर g 
६ farts पोलीस महानिरीक्षक फोर्स वन,मुंब १ 
७ पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली ९ 
८ पोलीस अधीक्षक, वाशिम g 
९ पोलीस अधीक्षक,नागपूर ग्रामीण १ 
१०७ | I TTT aT 3 
११ पोलीस अधीक्षक,यबतमाळ रि 
१२ पोलीस अधीक्षक,गोंदिया ३ 
१३ पोलीस अधीक्षक,सां १ 
gy पोलीस अधीक्षक,ठाणे ग्रामीण २ 
१५ पोलीस अधीक्षक,धुळे रि 
१६ पोलीस अधीक्षक,नांदेड 
१७ पोलीस अधीक्षक,ब् १ 
य पोलीस अधीक्षक,नाशीक ग्रामीण 
१९ पोलीस अधीक्षक,रायगड Q 
२० पोलीस अधीक्षक,लोहमार्ग नागपूर ( मार्ग) १ 
२१ पोलीस उप आयुक्‍त,बि.सं,मुंबई शहर द्र 
२२ समादेशक रा.रा.पो.बल गट क्र.२ पुणे १ 
२३ समादेशक रा.रा.पो.बल गट क्र.५ दों g 
ax समादेशक रा.रा.पो.बल गट क्र.७ दों २ 


२५ समादेशक रा.रा.पो.बल गट क्र.११९ नवी मुंब 
२६ पोलीस उप अधिक्षक बि.सं.नागपूर परिक्षेत्र २ 
(पो.अ.बि.सं.पुर्व विभाग नागपूर आस्थापना) 
२७ पोलीस उप अधिक्षक बि.सं.अमरावती परिक्षेत्र, अमराव २ 
(पो.अ.बि.सं.पुर्व विभाग नागपूर आस्थापना) 
'एकूण ug 


